बंदर विकास व प्रवासी जलवाहतूक 
धोरणाच्या अंमळबजावणीकरीता गठीत 
केलेली Wed प्रदान समिती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०११५/प्र.क्र.१७/बंदरे-१ 
३० मजला,सेंटर- १ ,जागतिक क व्यापार केंद्र 
कफ परेड ,मुंबई ४००००५, 
तारीख: ५मार्च, २०१५ 


वाचा:- दि. २४.०४.२००२ च्या शासन निर्णय क्र. जेईटी-०५/२००२/प्र.क्र.३२/बंदरे-२ चे परिशिष्ट 'अ 


शासन निर्णय :- 


बंदर विकास व जलप्रवासी वाहतूक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता संदर्भाधीन 


शासननिर्णयातील परिच्छेद क्र. १९ व परिशिष्ट 'अ' अन्वये मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्‍ती 


प्रदान समिती गठित करण्यात आली होती. तद्‌नंतर दिनांक २०.८.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये नवीन 


बंदर विकास धोरण-२०१० जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र, बंदर विकासाच्या कामाला आवश्‍यक गती 


देणे व उद्योजकांना या क्षेत्रातील अधिकाधिक गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करणे याकरिता या क्षेत्रातील 


घटकांशी चर्चा करुन तसेच इतर किनारी राज्यांच्या धोरणाचा सर्वकंष अभ्यास करुन प्रचलित बंदर 


विकास धोरणात सुधारणा करण्यासाठीची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. त्यामुळे मुख्य सचिव यांच्या 


अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीची आता आवश्‍यकता नसल्याने सदरची ठ]ाक्‍ती प्रदान 


समिती रद्द करण्यात येत आहे. सबब, दि. २४.०४.२००२ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयाचे परिशिष्ट 


'अ' रद्द समजण्यात यावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण ०११५/प्र.क्र.१७/बंदरे-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०३०५१७२७५१६१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


. Digitally signed by Vidyadhar 
V | d y ad h al Avinash Malegaonkar 
, DN: CN = Vidyadhar Avinash 
Malegaonkar, C = IN, S = 
Av | Nn as h Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


M a | e (४ चै (0 nN ka r OU = Home 


Date: 2015.03.05 18:09:04 
+05'30" 


(वि. अ. मालेगावकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. 

अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

अप्पर मुख्य सचिव (बंदरे), गृह विभाग, जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई -०५. 

प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

प्रधान सचिव (नगर विकास), मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

प्रधान सचिव (विधि व न्याय), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, नेपियन सी रोड, 
प्रियदर्शनी पार्क, मुंबई- ३६ 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, इंडियन मर्केटाईल चेंबर्स, तिसरा 
मजला,रामजीभाई कमानी मार्ग, doy इस्टेट, मुंबई-०१. 

सहसचिव (बंदरे), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवडनस्ती.का.बंदरे.१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


